महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ एप्रिल, २०२२. 
संदर्भ :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.४.२०२२. 


शासन निर्णय :- 

राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.६.४.२०२१ व दि.२४.६.२०२१ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या 
मान्यतेनुसार सदर शासन निर्णयाव्दारे खाळील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (२) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ 
क्र. (५) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹१७०९३.३३ लक्ष मधून ₹१५५२.३९ लक्ष (अक्षरी पंधरा कोटी बावण्ण 
लक्ष एकोणचाळीस हजार फक्त) इतका निधी आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट य 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) 

२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

०२-समाज कल्याण, 

००१ संचालन व प्रशासन, 

(०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 

२४८ | (०१) (०१ महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) 
१ | (२२३५-२०७२) 

०१, वेतन ३१५००० ३१५०० 
०३, अतिकालिक भत्ता ५५० ३८ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० २२४ 
१०, कंत्राटी सेवा २५९०० १८१३ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ५००० 340 
93, कार्यालयीन खर्च १०८२६ ७५७ 
१४, भाडेपट्टी व कर ३५५३ २४८ 
१७, संगणक खर्च ४४३ ३१ 
२१, पुरवठा व सामग्री | १००| ०० ७ 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० २८ 
२८, व्यावसायिक सेवा Go 3 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उदिष्ट अर्थसंकल्पीय । म्रस्त्रानित 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) 
५०, इतर खर्च rf 
५१, मोटार वाहने ३५ P| 
एकूण (०१) (09) ३६५०७७ ३४९९९ 
2 | (०१ (03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना, 
आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५८ ६० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १०५००० १०५०० 
एकूण (०१) (०३) १०५८५८ १०५६० 
एकूण (०१) ४७०९३५ ४५५५९ 
एकूण ००१ ४७०९३५ ४५५५९ 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (09) (०४) बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व 
सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ४२५७० ४२५७ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०८४ ७५ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १४९ शकय 
१३, कार्यालयीन खर्च १८२ १२ 
१४, भाडेपट्टी व कर ११०० ७७ 
१९, आहार खर्च २६५२ १८५ 
२१, पुरवठा व सामग्री ४०७ २८ 
५०, इतर खर्च १६८ PS a 
एकूण (०१) (08) ४८२३१२ ४६५५ 
४ | (0१) (04) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १४५३ F909 | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११०१० ११०१ 
एकूण (०१) (०५) १२४६३ १२०२ 
एकूण (०१) ६०७७५ ५८५७ 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(02) (03) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११८३७४ ८२८६ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीय । प्रस्तावित 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १२९०९७ १२९०९ 
एकूण (०२) (०३) २४७४७१ २११९५ 
६ | (02) (०४ महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला सहायक 
अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५५०५३ ३८५३ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ७६८८ ७६८ 
एकूण (०२) (०४) ६२७४१ ४६२१ 
एकूण (०२) ३१०२१२ २५८१६ 
एकूण १०२ ३७०९८७ ३१६७३ 
७ | 903, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(०१) (०१) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वेतन १३९४९७ १३९४९ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२५० २२७ 
१०, कंत्राटी सेवा ४८२१ ३३७ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ११५५ ८० 
१३, कार्यालयीन खर्च २१७५ १५२ 
१४, भाडेपट्टी व कर ४००० २८० 
१९, आहार खर्च २६८४४ १८७९ 
२१, पुरवठा व सामग्री ५२८० ३६९ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५६ ५९ 
५०, इतर खर्च ७१२ ४९ 
एकूण (०१) (०१) १८८५९० १७३८१ 
८ | (११) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 
(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने (अनिवार्य) 
(२२३५-२१६१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०६०८३ ७४२५ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ४०७४२ ४०७४ 
एकूण (११) (०१) १४६८२५ ११४९९ 
९ । (२३) संरक्षण अधिकारी 
(23) (०१) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्यी (२२३५ ए ८५७) 
0१, वेतन २०५००० २०५०० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ ८९ 
१०, कंत्राटी सेवा ६०००० ७२०० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ३८१२ २६६ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उदिष्ट अर्थसंकल्पीय । म्रस्त्रानित 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) 
१३, कार्यालयीन खर्च १०००० ७०० 
१४, भाडेपट्टी व कर ४१७८ २९२ 
१७, संगणक खर्च ८००० ५६० 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० २५१ 
एकूण (२३) (०१) २९५८६२ २६८५८ 
एकूण १०३ ६३१२७७ ५५७३८ 
| ० | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण 
(०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वेतन १९१८९५ १९१८९ 
03, अतिकालीन भत्ता १२४ ८ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३५०० २४५ 
१०, कंत्राटी सेवा ६२५ 83 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १०८१ ७५ 
१३, कार्यालयीन खर्च १३७९ ९६ 
१४, भाडेपट्टी व कर ५२९ ३७ 
१९, आहार खर्च ३०४९९ २१३४ 
२१, पुरवठा व सामग्री ३३७७ २३६ 
५०, इतर खर्च ६३० ४४ 
एकूण (०१) (०१) २३३६३९ २२१०७ 
एकूण १०४ २३३६३९ २२१०७ 
१ १ | Coo, इतर खर्च 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) 
२७, लहान बांधकामे २३१५ १६२ 
एकूण ८०० २३१५ १६२ 
एकूण ०२, समाज कल्याण १७०९१५३ १५५२३९ 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 
(००) (0१) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५-२२५२) 
५०, इतर खर्च १८० Po 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा १८०| 0 
एकूण २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) १७०९३३३ १५५२३९ 


२. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 
राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ 
श्तींचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


३. शासनपत्र क्र.बालगृ.२०२१/प्र.क्र.१४५/का.८ दि.१४ मार्च,२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संगोपन व संरक्षणाची गरज 
असलेल्या मुलांसाठी संस्था चालवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांसाठी निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार 
सदर संस्थांपैकी महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना सचिव कार्यालय, पुणे मुख्य अधिकारी कार्यालय, मुंबई 
व अनुरक्षणगृह चेंबूर या संस्थांना निधी वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरीत दि कागल एजुक्येशन सोसायटी, कागल 
संचलित वाय.डी. माने बालगृह, कागल जि. कोल्हापूर व दि कागल एजुक्येशान सोसायटी, कागल संचलित श्री. देवचंद 
शहा बालगृह ता. कागल जि. कोल्हापूर संस्थांना या शासन आदेशाद्वारे वितरीत करण्यात येणाऱ्या तरतुदीपैकी लेखाक्ीर्ष 
२२३५-३०४१, ३१- सहायक अनुदाने वेतनेतर या बाबीखाली वितरीत अनुदानामधून निधी वितरीत करण्यात यावा. 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. विवरणपत्रातील स्तंभ-४ मध्ये दर्शविलेला निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संवितरण प्रणालीव्दारे वितरीत 
करण्यात आला आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०४१२११३८४८८८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VARUDKAR MAHESH 
ASHOKRAO 


(महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोग, बांद्रा, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 
४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 
५. उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

उप आयुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
७. सर्व विभागीय उपायुक्त (महिला व बाल विकास) 

सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
९. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


